अमरावती विभागातील भूसंपादन 
आस्थापनेवरील अस्थायी पदांना 
दि.०१.०९.२०२३ ते दि.२९.०२.२०२४ 
पर्यंत मुदतवाढ देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: पमुवा - २०२३/प्र.क्र.१०१/अ-१ 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : ०५ ऑक्टोबर, २०२३ 


वाचा :- १) शासन निर्णय क्रमांक पमुवा-२०२३/प्र.क्र.३३/अ-१, दि.१०.०४.२०२३ 
२) वित्त विभाग शा.नि.क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.३१.०८.२०२३ व शासन शुध्दिपत्रक 
दि.०६.०९.२०२३. 


प्रस्तावना :- 

वित्त विभागाच्या शासन निर्णय दि.३१.०८.२०२३ व शासन शुध्दिपत्रक दि.०६.०९.२०२३ अन्वये, 
दि.०१.०९.२०२३ ते दि.२९.०२.२०२४ या कालावधी करीता अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याबाबत प्रशासकीय 
विभागांना अधिकार प्रदान करणेबाबत मान्यता देण्यात आली आहे. 


विभागीय आयुक्‍त, अमरावती यांनी त्यांचे दि.११.०९.२०२३ च्या पत्रानुसार त्यांच्या अधिनस्त 
असलेल्या भूसंपादन कार्यालयातील अस्थायी पदांना मुदतवाढ देणेबाबत विनंती केली आहे. यापूर्वी 
दि.०१.०३.२०२३ ते दि.३१.०८.२०२३ पर्यंत अस्थायी पदांना मुदतवाढ प्रदान करण्यात आलेली आहे. त्याच 
धर्तीवर भूसंपादन कार्यालयामध्ये कार्यरत पदांचा आकृतीबंध निश्चित झालेला नसल्यामुळे वित्त विभागाने 
प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून विभागीय आयुक्‍त, अमरावती यांचे अधिनस्त विभागातील भूसंपादन 
कार्यालयातील अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे. 


शासन निर्णय :- 

वित्त विभागाने दि.३१.०८.२०२३ च्या शासन निर्णयानुसार अस्थायी पदांना दि.०१.०९.२०२३ ते 
दि.२९.०२.२०२४ पर्यंत मुदतवाढीचे अधिकार प्रशासकीय विभागांना दिळे आहेत. सदर शासन निर्णयानुसार 
आकृतीबंधात समाविष्ट असलेल्या अस्थायी पदांना तसेच यापूर्वी आढावा मंजूर केल्यानंतर निर्माण करण्यात 
आलेल्या परंतु, ज्यांचा समावेश आकृतीबंधात करण्यात आलेला नाही अशा अस्तित्वात असलेल्या सोबत 
जोडलेल्या "जोडपत्र- अ” मध्ये नमूद ५६ अस्थायी पदांना दि.०१.०९.२०२३ ते दि.२९.०२.२०२४ पर्यंत 
मुदतवाढ देण्यास खालील अटी/हा्तींच्या अधीन राहून शासनाची मंजुरी देण्यात येत आहे. 


१. अतिरिक्‍त ठरविण्यात आलेल्या पदांवरील कर्मचा-यांना विभागांतर्गत रिक्‍त पदावर 
सामावून घेण्यात आले आहे अथवा वित्त विभागातील अतिरिक्त संवर्ग कक्षाकडे वर्ग 
करण्यात आले आहे. 

२. उक्त ५६ अस्थायी पदांपैकी कोणतेही पद ६ महिन्यांपेक्षा अधिक कालावधीसाठी रिक्‍त 
नाही व सदर पदांचा अस्थायी पदांच्या आढाव्यामध्ये समावेश आहे. 

३. सदर अस्थायी पदांच्या वेतनाचा खर्च मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 

४. ही सर्व पदे त्या विभागाच्या स्थायी संवर्गात तात्पुरती म्हणून समजण्यात यावीत. 

५. सदर पदे शासनाच्या वेळोवेळी काढण्यात आलेल्या आदेशाप्रमाणे महागाई भत्ता व 
इतर पूरक भत्ते मिळण्यास पात्र राहतील. 


शासन निर्णय क्रमांकः पमुवा - २०२३/प्र.क्र.१०१/अ-१ 


२. याबाबत होणारा खर्च योजनेतर पदांवरील खर्च "मागणी क्र. सी-१/२०२९/जमीन महसूल-००१- 
संचालन व प्रशासन (००१)(१) भूसंपादन आस्थापना (१)(०४, आयुक्‍त, अमरावती वेतने योजनेतर (२०२९ 
०२३३) तसेच (२०२९०१०८) या लेखाशीर्षांखाळी आणि योजनांतर्गत पदांवरील खर्च मागणी क्रमांक सी- 
१,२०२९ जमीन महसूल ००१- संचालन व प्रश्ञासन-पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना- राज्य योजनांतर्गत 
योजना (०२) भूमी संपादन आस्थापना-(योजनांतर्गत)(०२)(०६) आयुक्‍त, अमरावती वेतने (२०२९ २५१०१) 
(दत्तमत) लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकून तो खर्च वित्तीय वर्ष २०२१-२०२२ व २०२२-२०२३ च्या मंजूर 
अनुदानातून भागविण्यात यावा. तसेच याबाबतचा प्रत्यक्ष खर्च वर्षअखेर संबंधित संपादन विभागाकडे 
(महसूल व वन विभागाखेरीज) वर्ग करण्यात यावा. 
३. सदर पदांच्या आवऱ््‌यकतेबाबत दि.२९.०२.२०२४ पूर्वी आढावा पूर्ण करण्याच्या अधीन राहून सदर 
मान्यता देण्यात येत आहे. 
४. सदर शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या शा.नि.क्रमांक पदनि-२०१६/प्र.क्र.०८/१६/आ.पु.क., 
दि.३१.०८.२०२३ नुसार प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात 
येत आहे. 
५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्र. २०२३१००५१४५७४२५६१९ असा आहे. सदर आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=REVENUE AND 
FOREST DEPARTMENT, postalCode=400032, st=M: her 


:8a304b555c16c6333932e9403 1b478a58b30bb35922ff7cfd 
त, 


1568 
udonym=B44BFB88097D80ECCD982D439D4A688BB06CD5/C, 
ialNumber=3847 160374ED91C72AF7F541EDS885A54E39968A0C 

DDD47C85355D5B730A40BF, cn=KEDARPRATAP JAYSING PATIL. 


2023.10.05 15:00:16 +05'30' 


(केदारप्रताप पाटील) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
सोबत:- जोडपत्र- अ 


प्रत, 


Ee) 


प्रधान सचिव (वने), महसूल वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

विभागीय आयुक्‍त, अमरावती विभाग, अमरावती (२ प्रती) 

महालेखापाल - 9/2 (लेखा परीक्षा / अनुज्ञेयता) मुंबई / नागपूर (२ प्रती) 

जिल्हाधिकारी, अमरावती/अकोला/यवतमाळ/वाशीम/बुलडाणा. 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, अमरावती/अकोला/यवतमाळ/वाश्ीम/बुलडाणा. 

जलसंपदा विभाग, कार्यासन (टि-४/टि-१२ /टि- १९, मोप्र-२, अर्थ-१ व बी शाखा), मंत्रालय, 

मुंबई-३२. 

उपसचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

उपसचिव, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

उपसचिव (अर्थ-९), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

0) कार्यासन अधिकारी (अ-२/अ-३/अ-४/ई-१/ई-६/ई-७/ई-८/भ-१,र-१२) महसूल व 
वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

११) निवडनस्ती (अ-१), मंत्रालय, मुंबई-३२. 


AD 


an 


OS 
ee. SS, ES EE eS. पयवे 


दै? ३2 os oe 


पृष्ठ 3 पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पमुवा - २०२३/प्र.क्र.१०१/अ-१ 


> 


शासन निर्णय :- 


जोडपत्र --अ 


महसूल व वन विभाग क्रमांक पमुवा-२०२३/प्र.क्र.१०१/अ-९, दि.०५/१०/२०२३. 


अमरावती विभागातील भूसंपादन आस्थापनेवरील मुदत वाढ द्यावयाच्या ५६ अस्थायी पदांबाबतचे विवरणपत्र:- 


am. | उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन) | मुदतवाढीसाठी अमरावती far स्थायी पदांचा तपः 

यांचे पदनाम व मुख्यालय 
पजिल्हाधिव wa | लिपिक मंडल =| एकूण 
(भूसंपादन) लिपिक | टंकळेखक | अधिकारी 

क्लि पजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), | ०१ ०१ ०१ ०१ ०२ of 
लघुसिंचन कामे, अमरावती. 

०२ | उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन) | ०१ ०१ ०१ ०१ ०२ ०६ 
अपर वर्धा प्रकल्प क्र. ४ 
अमरावती. 

०३ | उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन) | ०१ ०१ ०१ ०१ ०२ ०६ 
काटेपुर्णा मोर्णा प्रकल्प, 
अकोला. 

oy | उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), | ०१ ०१ ०१ ०१ ०२ ०६ 
लघुसिंचन कामे, बुलडाणा. 

०५ | उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), | ०१ ०१ ०१ ०१ ०२ ०६ 
मध्यम प्रकल्प, बुलडाणा. 

०६ । उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), | ०१ ०१ ०१ ०१ ०२ ०६ 
ई. व. द. बुलडाणा. 

= पजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), | ०१ ०१ ०१ ०१ | ox 
लघु सिंचन कामे क्र. २ 
यवतमाळ. 

०८ पजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), | ०१ ०१ ०१ ०१ ०२ ०६ 
रस्ते प्रकल्प यवतमाळ. 

०९ | उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), | ०१ ०१ ०१ ०१ ०२ ०६ 
बेंबळा प्रकल्प, यवतमाळ. 

ea पजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), ०१ पम १...) ०१ ण ०२ 
क्र. ९ वाशिम. 

na पञजिल्हाधिकारो (भूसंपादन), ०१९ fl 0) क नं ०१ 
क्र. २ वाशिम. 

१२९ । नगर रचनाकार, ०१ | षि शि शि ०१ 
आयुक्‍त कार्यालय,अमरावती. 
(निवाडा शाखा) 
लेखाशीर्ष २०२९०१०८. 
एकूण १२ ०९ ०९ १० gE ak 

KKKKKK 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


